RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक २२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे १५ ,किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


- 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ २०६७ / २०२०.- श्री . आर. एस . भाकरे , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल , यांची दिनांक २ मार्च २०२० 
ते १२ मार्च २०२० अशी एकूण ११ दिवसांची परिवर्तीत रजा, पूर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर . एस . भाकरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . ( आर . एस . भाकरे , हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , 
पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. आर. एस. भाकरे , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे 
राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / २०६४ / २०२०.- श्री . ए. यु. बहिर, २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल , यांची दिनांक १६ मार्च 
२०२० ते १८ मार्च २०२० अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
१४ मार्च २०२०, दिनांक १५ मार्च २०२० रोजीच्या सुट्टीला जोडून , 
दिनांक १३ मार्च २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
१९ मार्च २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. ए. यु. बहिर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . ए. यु. बहिर , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल 
या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . ए. यु. बहिर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . यु. एल . 
पाठक, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, पनवेल यांजकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १३ मार्च २०२० . 


विभा प्र . इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १२ मार्च २०२० . 


विभा प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ. / ३१२९/ २०२०.- श्री . के. के. घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, यांची दिनांक २२ जून २०२० ते २६ जून 
२०२० अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित मागील रजा दिनांक २१ जून २०२० रोजीच्या रविवारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक २१ जून २०२० रोजीच्या 
कार्यालयीनवेळे नंतर पासून ते दिनांक २७ जून २०२० रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह तसेच पनवेल येथे 
हजर झाल्यानंतर दहा दिवस विलगीकरणाच्या अटीवर मंजूर करण्यात येत आहे. 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . के. के. घुले , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 


- 


, 


विभा प्र. इंगळे, 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक १९ जून २०२० . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ २९ ३१ / २०२०.- श्री. एस. व्ही . स्वामी, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड - अलिबाग, यांची दिनांक ५ जून २०२० ते 
१० जून २०२० अशी एकूण ६ दिवसांची अर्जित रजा, कोविड -१ ९ च्या सर्व सूचनांचे पालन करून आल्यानंतर वैद्यकीय तपासणी व विलगीकरण्याच्या 
अटीच्या अधिन राहून मंजुरी देण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एस . व्ही . स्वामी, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग, येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस. व्ही . स्वामी, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, रायगड अलिबाग, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. एस. व्ही . स्वामी, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल . जी . पाच्छे, दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


- 


- 


- 


- 


विभा प्र . 


. 


रायगड - अलिबाग, 


इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ४ जून २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१, शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ३१०६ / २०२०.- श्री. एस. डी . घनवट , सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, अलिबाग, जिल्हा रायगड यांचा शासन निर्णय क्रमांक 
संकीर्ण-२०१७/ प्र.क्र . २५ / सेवा-६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै २०१८ व मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule/ P1604 / 
/ 2018/ 163, dated 21st August 2018 अन्वये दिनांक २२ जून २०२० ते दिनांक २१ जुलै २०२० या कालावधीतील ३० दिवसांची 
बालसंगोपन रजा, दिनांक २० जून २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २२ जुलै २०२० रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदरचा अर्ज अलिबाग येथे परत आलेवर १० दिवस विलगीकरणांचे अटीवर, बाल 
संगोपनाची निकड बघता अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री. एस . डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग, जिल्हा रायगड, येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. एस . डी. घनवट, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , अलिबाग , जिल्हा रायगड, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री . एस. डी. घनवट , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. ए. मेहेंदळे , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग, जिल्हा रायगड 
यांजकडे राहील . 

उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील , तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी. 


. 


- 


- 


- 


, 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २० जून २०२० . 


विभा प्र. इंगळे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा.अ./ ३०७ ९/ २०२०.- श्रीमती ए. सी. रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगांव , यांची दिनांक १५ जून २०२० ते १८ जून २०२० 
अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा, मागील दिनांक ६ जून २०२० ते दिनांक १२ जून २०२० रोजीच्या अर्जित रजेला जोडून मंजूर करण्यात येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती ए. सी . रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १ ९८१ मधील नियम ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्या जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती ए. सी. रोकडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचे कार्यभार श्रीमती व्ही . आर. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, माणगांव यांजकडे राहील. 


, 


- 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १० जून २०२० . 


विभा प्र. इंगळे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९४२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


अ . क्र . 


मुख्यालय सोडणेचा 


OM 


रजा. 


अर्जित रजा. 


क्रमांक बी -२/ २०१० / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . जी . जी . इटकळकर , १६४ दिनांक १ ९ एप्रिल दिनांक १८ एप्रिल २०२० 

श्री . सं. ना. सरडे, सह 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी, दिवस २०२० ते दिनांक ७ चे कार्यालयीन वेळेनंतर 

पासून 

दिवाणी न्यायाधीश , व . 
रत्नागिरी . अर्जित मे २०२० पर्यंत 

ते दिनांक ८ मे २०२० चे स्तर व अति . मुख्य 
१ ९ दिवस कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . न्यायदंडाधिकारी , 

रत्नागिरी यांजकडे 
दिनांक १९ एप्रिल २०२० 
चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून 
ते दिनांक २३ एप्रिल 
२०२० चे कार्यालयीन 

वेळेनंतरपर्यंत . 
**** तसेच दिनांक २४ एप्रिल २०२० चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २७ एप्रिल २०२० चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत श्री. डि . एस . 
झंवर , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, रत्नागिरी यांजकडे ठेवणेत आलेला होता . 

तसेच दिनांक २७ एप्रिल २०२० चे कार्या. वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ८ मे २०२० चे कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. एन. सरडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर, रत्नागिरी यांजकडे ठेवणेत आलेला होता. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयशी सलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


**** 


. 


**** 


ओ. ओ. 


रत्नागिरी, 
दिनांक १३ मे २०२० . 


शहापुरे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९ ४२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


अ . क्र . 


दिनांक १ जून 


क्रमांक बी -२ / ३०७७ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 

न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा मुख्यालय सोडणेचा 

सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ श्री . आर. एस. गोसावी , २७ 

दिनांक ३१ मे २०२० 

श्री . एन . सी . पवार , २ रे 
४ थे सह दिवाणी दिवस २०२० ते दिनांक १५ रोजीची सुट्टी दिनांक ३० सह दिवाणी न्यायाधीश 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) 

अर्जित जून २०२० पर्यंत मे २०२० रोजीचे का . 

व न्यायदंडाधिकारी 
व न्यायदंडाधिकारी 

रजा. १५ दिवस 

वेळेनंतरपासून ते दिनांक वर्ग १ , रत्नागिरी यांजकडे 
रत्नागिरी. 

१६ जून २०२० रोजीचे 

दिनांक ३० मे २०२० 
कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 

रोजीचे कार्या. वेळेनंतर 
पासून 
२०२० रोजीचे कार्या. 
वेळेपूर्वीपर्यंत तसेच 


वर्ग-१ , 


अर्जित रजा. 


ते दिनांक १ जून 


*** 


- 


*** श्रीमती. एस. एस . मतकर, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रत्नागिरी यांजकडे 
दिनांक १ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १६ जून २०२० रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत पदभार ठेवणेत येत आहे. 

श्रीमती . गोसावी, यांनी अर्जात नमूद केलेल्या कारणास्तव म्हणजेच त्यांचे पती डॉ . सुखदेव दशरथ गोसावी, हे कोविड -१ ९ चे विषाणूच्या 
प्रादुर्भावामुळे आजारी असल्याने तसेच त्यांची देखभाल करण्यासाठी कुटुंबातील दुसरी कोणतीही व्यक्ती नसल्याने त्यांना सदरची अर्जित रजा ही 
विशेष बाब म्हणून मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांनी कार्यालयात हजर झालेनंतर स्वतःला कोवीड -१९ विषाणुचा प्रादुर्भाव नसल्याबाबतचे 
वैद्यकीय प्रमाणपत्र हजर करावयाचे आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 


सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ३० मे २०२० . 


अ. अ. शहापुरे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९४२ 

जिल्हा न्यायाधीश १ व अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था बी-२ / १७२६ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तित रजा व अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ( ६) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 


होता : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


शिल्लक 


नाव व पदनाम 


अर्जित / 


अर्जित / परिवर्तित 
रजा मागितलेल्याचा 

दिनांक 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


परिवर्तित 


रजा 


नाव व पदनाम 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती प्रा . रा . सबनीस , 
दिवाणी न्यायाधीश, 


दिनांक १ ९ मार्च 
२०२० ते दिनांक २१ 


दिवस 
अर्जित 


श्री . पी . व्ही . पाटील , सह 
दिवाणी न्यायाधीश , क. 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी 

देवरूख. 


क . स्तर. व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
देवरूख. 


दिनांक २२ मार्च २०२० ची 
सुट्टी दिनांक १८ मार्च २०२० 
रोजीचे कार्या. दुपार सत्रानंतर 
पासून ते दिनांक २३ मार्च 
२०२० रोजीचे कार्या. 
वेळेपूर्वीपर्यंत. 


मार्च २०२० 
अर्जित रजा . 


रजा. 


वर्ग-१ , 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित व अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेले प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ९ मार्च २०२० . 


ला . द. बिले, 
जिल्हा न्यायाधीश १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९ ४२ 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था बी-२ / १७९९ / सन २०२०. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच रकाना क्रमांक (६ ) मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे : 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 

( ५ ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 


रजा 


नाव व पदनाम 

( ६ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


श्रीमती एस. एस. मतकर , 

५६ 
३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , दिवस 
( क . स्तर ) व 

अर्जित 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग १, रजा . 
रत्नागिरी. 


दिनांक ६ एप्रिल 
२०२० ते दिनांक 
९ एप्रिल २०२० 
पर्यंतची चार दिवसांची 


अर्जित रजा. 


दिनांक ५ एप्रिल २०२० व 

श्रीमती आर. एस . गोसावी, 
दिनांक १० एप्रिल २०२० ते ४ थे सह दिवाणी 
दिनांक १२ एप्रिल २०२० न्यायाधीश ( क . स्तर ) 
रोजीची सुट्टी. 

व न्यायदंडाधिकारी 
दिनांक ४ एप्रिल २०२० रोजीचे वर्ग-१, रत्नागिरी. 
कार्या. वेळेनंतर 

पासून 

ते यांजकडे जिल्हा 
दिनांक १३ एप्रिल २०२० चे न्यायालय, 

रत्नागिरी 
कार्या. वेळेपूर्वीपर्यंत . 

यांचे परिपत्रक म.जा.क्र . 
१७६४/२०२०, दिनांक 
२७ मार्च २०२० रोजीचे 
परिपत्रकानुसार दिनांक 
७ एप्रिल २०२० ते 
दिनांक ९ एप्रिल २०२० 
या कालावधीतील 
पदभार ठेवणेत येत 
आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचेपदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


ओ . ओ. 


रत्नागिरी, 
दिनांक ४ एप्रिल २०२० . 


शहापूरे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

रत्नागिरी. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९४२ 

पोलीस आयुक्त , नवी मुंबई यांजकडून 

मनाई आदेश 


- 


- 


क्रमांक पोआ / नमुं /वि.शा. / म.आ./ ९ ३० / २०२०. – ज्याअर्थी, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत, जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध 
राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना व कामगार संघटना मोर्चे,निदर्शने, धरणे, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे आंदोलन कार्यक्रमाचे आयोजन करतात. 
दरम्यान दिनांक ११ मार्च २०२० रोजी संत तुकाराम बीज, दिनांक १२ मार्च २०२० रोजी तिथीप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती, दिनांक १३ मार्च 
२०२० रोजी रंगपंचमी, दिनांक २३ मार्च २०२० रोजी शब- ए-मेराज / शहिद दिन , दिनांक २४ मार्च २०२० रोजी धर्मवीर संभाजी महाराज पुण्यतिथी, 
दिनांक २५मार्च २०२० रोजी गुडीपाडवा / चैत्रमासारंभ असे सण व उत्सव साजरे करण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, याकरीता दिनांक ११ मार्च २०२० रोजीचे रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २५ मार्च २०२० रोजीचे २४ 
०० वा . पर्यंत १५ दिवसांकरिता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) व ( ३) चा अंमल जारी करणे आवश्यक आहे ; 

२. ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे ; 

३. त्याअर्थी, मी, सुरेश मेंगडे, पोलीस उप आयुक्त, विशेष शाखा, नवी मुंबई , मला पोलीस आयुक्त, नवी मुंबई यांच्या आदेशान्वये प्रदान 
केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर 
करून नवी मुंबई, पोलीस आयुक्तालयात दिनांक ११ मार्च २०२० रोजीचे ००-०१ वा . पासून ते दिनांक २५ मार्च २०२० रोजीचे २४-०० वा . पर्यंत १५ 
दिवसांकरिता खाली नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे : 

( अ ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, द्रव्य बरोबर नेणे. 
( ब ) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे . 
( क ) शस्त्रे, सोटे, भाले, तलवारी, दंड, काठ्या, बंदुका, रिव्हॉल्वर, देशी कट्टे, देशी-विदेशी अग्निशस्त्रे व शारीरिक इजा करण्यासाठी 

वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून नेणे, बाळगणे, जमा करणे, तयार करणे. 
( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचेचित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
इ ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून 

करेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे. 
( ग ) ज्यायोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल असे वर्तन करणे. 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १ ९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट- कलम ( ३ ) अन्वये पाच किंवा पाच पेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास 

नवी मुंबई यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 
५. वर नमूद जमावबंदीचे आदेश लग्नकार्य, धार्मिक विधी, प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 
६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे 
आवश्यक आहे त्यांना लागू होणार नाही. 
७. सदरचे आदेशाची जाहिररित्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


- 


देण्यास प्रवृत्त 


- 


पोलीस आयुक्त, 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशीदिलेला आहे. 


सुरेश मेंगडे, 


नवी मुंबई, 
दिनांक ९ मार्च २०२० . 


पोलीस उप आयुक्त , 
विशेष शाखा, 

नवी मुंबई . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१, शके १ ९ ४२ 
जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था , सिंधुदुर्ग यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक जिउनि /सिंधु / वि.५ / का.क. १५६/ जनता नागरी पतसंस्था/ २०२० /११३५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६(१ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, माणिक बी. सांगळे, जिल्हा उप निबंधक , सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग या 
आदेशान्वये प्रमिला शिवराम जाधव सहकारी पतसंस्था मर्यादित, कडावल , या पतसंस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी/ 
कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची 
विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार, खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ 
या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे : 


: 


अ.क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नाव 

( २ ) 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 

( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


१ 


श्री . बाबुराव दत्ताराम धुरी 
श्री . गंगाराम रमेश सावंत 


सचिव 
क्लार्क 


वसुली अधिकार 
वसुली अधिकार 


सिंधुदुर्ग जिल्हा 
सिंधुदुर्ग जिल्हा 


२ 


अटी व शर्ती : 


- 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 
कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास प्रदान करण्यात आलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता प्रदान केलेले 


आहेत . 


" 


" 


अ -३ , 


" अ -४ ” व 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दर महा संदर्भ क्र . ४ मध्ये सुचना देण्यात आल्याप्रमाणे विहीत नमुन्यात 
“ ब ” कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, सिंधुदुर्ग यांचे कार्यालयास सादर करावी. 

( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ नुसार वसुली 
अधिकारी यांना हूकुमनामा / वसुली दाखला मधील वसूलपात्र रक्कम व सदर आदेशात नमूद हुकुमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च 
( Cost of Process ) या व्यतिरिक्त इतर कोणतीही रक्कम वसुली खर्चम्हणून थकबाकीदारांकडून वसूल करता येणार नाही. 

( ६) लिलावाद्वारे मालमत्ता विक्री केल्यानंतर १.५० टक्के दरानेच आदेशिकेचा खर्च वसूल करता येईल अन्यथा उपरोक्त नमूद ज्या टप्प्यावर 
थकबाकी रक्कम पूर्ण वसूल होईल त्या टप्पेनिहाय दरानेच असा खर्च वसूल करावा. 

( ७) उक्त नमूद आदेशाप्रमाणे खर्चाचे दराची आकारणी व वसुली बँकेस एका कर्जदाराकडून जास्तीत जास्त रक्कम रुपये १.५० लाख 
मर्यादेतच आदेशिकेचा खर्च म्हणून रक्कम वसूल करता येईल . 

( ८ ) उपरोक्त अट क्र . ६ व ७ मध्ये नमूद केलेल्या रकमेव्यतिरिक्त वसुली अधिकारी यांनी जादा रक्कम वसूल केल्याचेनिदर्शनास आलेस 
ते महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९६१ मधील तरतुदीनुसार कारवाईस पात्र राहतील. 

( ९) प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी/ संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटीस फी , पोस्टेज, स्टेशनरी, जाहिरात 
खर्च व प्रवास खर्चयासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता येणार नाही. 

(१० ) संस्थेने याप्रमाणे वसूल केलेल्या खर्चाबाबत व त्याच्या विनियोगाबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवणे बंधनकारक राहील. सदरचा हिशोब 
संस्थेच्या नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकांना लेखापरीक्षण सुरू असताना पडताळणीसाठी/ तपासणीसाठी सादर करणे बंधनकारक राहील. 

( ११) “ मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९ ४२/ २०१३ दि बेसीन कॅथॉलिक को - ऑप. बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर 
या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व नियम, १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 
भाग एक ( को.वि.पु.) - २ 


" 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ६-१२, २०२०/ श्रावण १५-२१, शके १९ ४२ 
( १२ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही 
अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( १३ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण. १५०४ / प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( १४) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि /किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह. संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( १५ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी, “ जनता नागरी सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
दोडामार्ग " असा फलक लावता येऊ शकेल. 

( १६ ) वसुली अधिकाऱ्यानी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदशे देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
(१७) मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाकडील परिपत्रक, दिनांक १ जानेवारी २०१७ व दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ मधीलदिलेल्या सूचनांचे 
वसुली अधिकाऱ्याने पालन करावे. 


- 


सिंधुदुर्ग, 

माणिक बी . सांगळे, 
दिनांक १० जुलै २०२० . 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

सिंधुदुर्ग. 
सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / जय शिवनेरी नागरी व विशाल जुन्नर सह / विलिनिकरण / २० / ७२५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे 
कलम १७(१) व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ चेनियम १६ नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , डॉ. पी. एल. खंडागळे , अपर 
निबंधक, सहकारी संस्था ( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य , पुणे, जय शिवनेरी नागरी सहकारी पतपेढी लि ., खारेगाव, कळवा, जि . ठाणे नोंदणी क्रमांक 
टि.एन.ए./ (टि.एन.ए.)/ आर.एस.आर ./ (सी.आर.) ८३९/९ ६-९ ७ या संस्थेची संपूर्ण देयता व मालमत्ता, विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्या., 
मुंबई, नोंदणी क्रमांक बी.ओ.एम. / आर.एस.आर./ ९२८-१९ ७ ९ या नोंदणीकृत संस्थेमध्ये सोबतच्या परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या अटी व शर्तीस 
अधीन राहून हस्तांतरीत करण्यास मंजुरी प्रदान करून विलीनीकरण करीत आहे. 

उक्त आदेशामुळे शिवनेरी नागरी सहकारी पतपेढी लि., खारेगाव, कळवा, जि . ठाणे या संस्थेचे लोक विशाल जुन्नर सहकारी पतपेढी मर्या., मुंबई 
या संस्थेमध्ये विलीनीकरण झाल्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था , अधिनियम १९ ६० चे कलम २१ नुसार या कार्यालयाच्या पातळीवर शिवनेरी नागरी 
सहकारी पतपेढी लि ., खारेगाव, कळवा, जि . ठाणे या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्यात येऊन संस्थेचे “ड ” रजिस्टरवरील नाव कमी करण्यात येत आहे . 

संपत्ती हस्तांतरण अधिनियम १ ९ ८२ किंवा भारतीय नोंदणी अधिनियम, १ ९ ०८ यात काहीही अंतर्भूत असले तरी, विलीनीकरणाशी संबंधित 
असलेल्या संस्थांचा ठराव प्रत्येक बाबतीत, मूळ संस्थेची किंवा विलीनीकरण केलेल्या संस्थांची मत्ता व दायित्वे नव्या संस्थेत किंवा यथास्थिती 
रूपांतरीत किंवा विलीनीकरण संस्थेमध्ये निहीत होण्याबाबतचे पुरेसे अभिहस्तांतरण पत्र असेल . 

संस्थांचे एकत्रीकरण केल्यामुळे, एकत्रीकरण केलेल्या संस्थांचे कोणतेही हक्क किंवा बंधन यावर परिणाम होणार नाही, एकत्रीकरण संस्थांकडून 
किंवा संस्थाविरूद्ध जी न्यायिक कार्यवाही चालू ठेवण्यात किंवा सुरू करण्यात आली असेल अशी कोणतीही न्यायिक कार्यवाही सदोष ठरणार नाही. 
न्यायिक कार्यवाही एकत्रीकरण संस्थेस किंवा संस्थेविरूद्ध चालू ठेवता येईल. 
सदरचा आदेश आज दिनांक ५ मार्च २०२० रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी पारित करीत आहे . 

डॉ . पी . एल . खंडागळे , 
पुणे, 

अपर निबंधक, सहकारी संस्था 
दिनांक ५ मार्च २०२० . 

( पतसंस्था), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


- 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र ./ ६६ / २०२०. सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , स्नो व्हाईट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि . सर्व्ह 
नं . १४ , १५/१/१ ( अ) ( पी ), १५ / ब, प्लॉट नं. १ आणि २ , गांव 
वेवूर , ता. जि. पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.)/ 
एच.एस.जी./ ( टी.सी.)/ ९ ३३ / २०२०-२०२१ / सन २०२०, दिनांक १ ९ 
जून २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) 

आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ६३/ २०२०. सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , पुष्कराज को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., 
स . नं . ९ ५ /१ अ पार्ट , ९ ५ ब , ८६ / अ / २, ( सिटी सर्व्हे नं. १५३२, 
१५३५, १५३६ आणि १५३७ ) माहिम रोड , भाऊसाहेब दांडेकर रोड , 
पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर. / 
( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./( टी.सी.)/ ९ ३२/ २०२०-२०२१ / सन २०२०, 
दिनांक १६ जून २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


“ 


पालघर, 
दिनांक १९ जून २०२०. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर , 
दिनांक १६ जून २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर. 


पालघर. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ७७/ २०२०. – सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , तुलीप लिली ( ग्रीन होम) सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या. सर्व्हे नं . १ पार्ट , २/२ पैकी, १०/३ ब, ११२ / अ / २, तुलीप 
लिली ग्रीन होम ,टेंभोंडे रोड, पालघर ( प.) , ता . जि . पालघर नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .)/ एच.एस.जी./ ( टी.सी.)/ ९ ३४ / 
२०२०-२०२१/ सन २०२०, दिनांक २६ जून २०२० ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा . अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " 
असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र. / २६ / २०२०. सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शुभ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., बिल्डिंग नं . 
१, पार्श्वनाथ हाईट्स , गावठाण परडी नं . ११, व्हीलेज वेवूर , पालघर 
( पूर्व), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.) / 
एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ९ ३१/ २०२०-२०२१ / सन २०२०, दिनांक २ 
जून २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १) 
अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये 
तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर, 
दिनांक २६ जून २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पालघर , 
दिनांक २ जून २०२०. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु.) – २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १९ ४२ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र./ १०६९ / २०१ ९. सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , शक्ती उद्योग नगर ( आय.पी.) को - ऑप . सोसायटी 
लि ., प्लॉट नं . १ ते ६२, वेवूर व्हीलेज , मनोर रोड, सेंट जॉन 
कॉलेजसमोर, पालघर ( पूर्व), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर.) / जी.एन.एल./ ( ओ) /११२ / २०१ ९ -२०२० / 
सन २०१९ , दिनांक १७ मार्च २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१९ ६१ चे नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ १०६८ / २०२० . सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , गुडलाईफ प्रिमायसेस को - ऑप . हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . १०७/१ ते १०७/७, ११०, १३२, टाटा न्यू हेवन 
कॉम्प्लेक्स , बेटेगांव, बोईसर (पूर्व), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर./ (पी.एल.आर.)/ जी.एन.एल./ ( ओ ) / १११ / २०१९ -२०२० / 
सन २०२० , दिनांक १७ मार्च २०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक 
२४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त 
अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , 
१ ९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था " 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था असे करण्यात आले आहे. 


" 


" 


पालघर, 
दिनांक १७ मार्च २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पालघर , 
दिनांक १७ मार्च २०२०. 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


पालघर. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 


- 


, 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र./ १०६० / २०२०. — सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की, न्यू हेवन काँपॅक्ट को - ऑप . हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्वे नं. ३३३ आणि ३३४/१, पंचाळी, बोईसर ( पूर्व), ता . जि . 
पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी. / 
(टि.सी.) / ९ २८ / २०१९ -२०२० / सन २०२० , दिनांक १७ मार्च २०२० 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ 
चा महा . अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ७/ २०२० . सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित 
करीत आहे की , श्री लक्ष्मी निवास सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., 
सर्वे नं . ९ २ / ए / बी / सी , हिस्सा नं . २/१, २/२, २/३, २/४ , प्लॉट 
नं . ३, लक्ष्मी नारायण मंदिराच्या बाजूला , माहिम रोड, पालघर (प. ), 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ (पी.एल.आर .) / 
एच.एस.जी./ (टि.सी. )/ १९ ३ / २०२०-२०२१ / सन २०२० , दिनांक १९ मे 
२०२० ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन 
१ ९ ६१ चा महा. अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये 
नोंदण्यांत आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १०( १) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर, 
दिनांक १७ मार्च २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


पालघर , 
दिनांक १९ मे २०२० . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 


पालघर . 


पालघर. 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२, २०२० / श्रावण १५-२१, शके १ ९४२ १३ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 
अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र./ ६ / २०२०. — सहायक 

अधिसूचना 
निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित क्रमांक जिविअ /सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी/ २०२०/ २०३. — या 
करीत आहे की , सिंद्धाचल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्ह प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , जय श्रीराम दुग्ध उत्पादक 
नं . १९ ० , हिस्सा नं . क ( पैकी), सिटी स . नं . २०८८ , आनंदाश्रम , सहकारी संस्था मर्या. आचिर्णे, तालुका वैभववाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही 
मारूती मंदिराजवळ , माहिम रोड , पालघर (प. ), ता . जि . पालघर संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी./(टि.सी. )/ महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी 
९ ३० / २०२०-२०२१ / सन २०२०, दिनांक १९ मे २०२० ही संस्था क्र . एस.डी.जी. /व्ही.डब्ल्यू.डी. / अ.जी.आर. / ओ. / ४ ९ ०/ सन २०२० , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे. 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १०( १ ) अन्वये तिचे 
१९ ६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था संस्था असे आहे . 
असे करण्यात आले आहे . 


- 


" 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १६ मार्च २०२० . 


पालघर , 
दिनांक १ ९ मे २०२० . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 


कृ . रा . धुळप, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


पालघर. 


जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग 

यांजकडून 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , एच - पश्चिम विभाग, 

मुबंई यांजकडून 


. 


अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचडब्ल्यू / एचएसजी/ टीसी / १६२१६ / सन 
२०२० / ५०३. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एच - पश्चिम विभाग , 
मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की , माया खार को - ऑप. हौसिंग 
सोसायटी लि ., प्लॉट नं . ५३३, सर्व्हे नं . ७८ , सीटीएस नं . ई/ ८२, 
१७ वा रोड, खार ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०५२. नोंदणी क्रमांक 
एमयुएम / डब्ल्युएचडब्ल्यु / एचएसजी /टिसी / १६२१६ / सन २०२० , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४ ) चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ ९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 

असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी संस्था " असे 
करण्यात आले आहे . 


अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु/ क -१ / संस्था नोंदणी / २०२० / २०५. 
या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , श्री गजानन दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फोंडाघाट, तालुका कणकवली, 
जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९ (१ ) 
अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.के.आय / अ.जी.आर./ ओ. / ४ ९ १ / 
सन २०२० , दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी नोंदविणेत आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी 
संस्था ” असे आहे. 


" 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १६ मार्च २०२० . 


कृ . रा . 

धुळप, 
सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था (दुग्ध ), सिंधुदुर्ग . 


मुंबई, 


दिनांक २ मार्च २०२० . 


बी . एस. कटरे, 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
एच- पश्चिम विभाग, मुंबई. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१ , शके १९ ४२ 
जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी, सिंधुदुर्ग सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , देवगड यांजकडून 
यांजकडून 

अधिसूचना 
अधिसूचना 

जा . क्रमांक सनिदे / अ / नोंदणी / सागर दर्शन सह . गृह ./ २८ 
जा . क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी / २०२० / सन २०२०. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
२०७. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , या सागर दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, देवगड, जि . सिंधुदुर्ग 
श्री स्वयंभु महिला दुग्ध व्यावसायिक सहकारी संस्था मर्यादित , संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / डीजीडी/ एचएसजी /टिसी/ ९ ०७/ २०२० , 
आंबोली, ता . सावंतवाडी, जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी दिनांक २८ एप्रिल २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . १ ९ ६० मधील (१ ९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम 
२४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी क्र.एस.डी.जी / एस.डब्ल्यु.डी./ ९ (१ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे. 
ओ.जी.आर./ ओ. / ४ ९ २/ सन २०२०, दिनांक १६ मार्च २०२० रोजी उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व 
नोंदविणेत आली आहे. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे 
उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र 

वर्गीकरण “ 

गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण 
सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम १० (१ ) अन्वये संस्थेचे भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 
वर्गीकरण “ कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण इतर “ कृषी 

" असे आहे . 


संस्था " 


देवगड , 


के . आर . धुळप, 


दिनांक २८ एप्रिल २०२० . 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, देवगड . 


सिंधुदुर्गनगरी, 
दिनांक १६ मार्च २०२० . 


कृ . रा . धुळप, 


सहायक निबंधक , 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , देवगड , यांजकडून 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

सिंधुदुर्ग . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , कुडाळ यांजकडून 


अधिसूचना 
जा . क्रमांक सनिकु / अ/ जीवनदिप गृह/ नोंदणी / सन २०२० / 

या प्रमाणपत्रद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , जीवनदिप 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , ओरोस, ता . कुडाळ, जि . सिंधुदुर्ग 
संस्था नोंदणी क्र . एसडीजी / केडिएल / एचएसजी /टिसी/ ५५२/ २०२० , 
दिनांक १६ जून २०२०, ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० 
मधील (१९ ६१ चा महाराष्ट्र क्र. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १) अन्वये व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 

१० (१ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


अधिसूचना 
जा. क्रमांक सनिदे / अ / नोंदणी / समर्थ प्लाझा सह.गृह ./ २९ / 
सन २०२०. - या प्रमाणपत्रद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , समर्थ 
प्लाझा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. देवगड, जि . सिंधुदुर्ग संस्था 
नोंदणी क्र . एसडीजी / डीजीडी / एचएसजी/टिसी/ ९ ०८ / २०२० , दिनांक 
२९ जून २०२० ने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील 
( १९ ६१ चा मराराष्ट्र अधिनियम क्र . २४ ) चे कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियम क्रमांक कलम १२ ( १ ) अन्वये व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१ ) ५ ( ब ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असे असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


देवगड , 


के . आर . धुळप, 


दिनांक २९ जून २०२० . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

देवगड. 


के . आर. 


कुडाळ , 
दिनांक १६ जून २०२० . 


धुळप, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

कुडाळ, सिंधुदुर्ग. 


१५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ६-१२ , २०२० / श्रावण १५-२१, शके १ ९ ४२ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश क्रमांक ७८ सन २०२० 
क्रमांक प्रशा ब-४ / ३४४०/ २०२०. श्री. व्ही . बी . नाचणकर , अधीक्षक ( आस्थापना), जिल्हा न्यायालय , रत्नागिरी यांची संदर्भिय कार्यालयीन 
आदेशानुसार पदोन्नतीने प्रबंधक पदावर दिनांक १ जुलै २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून नियुक्ती करणेत आलेली आहे. 

सबब , माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ नुसार रत्नागिरी जिल्हा न्यायालयाचे प्रबंधक / माहिती अधिकारी म्हणून श्री . व्ही . बी . नाचणकर 
यांची दिनांक १ जुलै २०२० चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून नियुक्ती करणेत येत आहे . 

सदर आदेशाची समज संबंधीतांना देणेत यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ जुलै २०२०. 


ओ. . शहापुरे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


